ॐ श्रीगणेशाय नम: । भरूशुण्डी सांगे देवेशांप्रत । गणोशतीर्थांत गणेश 
बसत । वामबाजूस सिद्धितीर्थ वर्तत । स्नाने त्यांत सिद्धि लाभे ।।१।। 
उजव्या बाजूस बुद्धितीर्थ असत । त्यांत स्नानें बुद्धि लाभत । त्यानंतर 
लक्षतीर्थ ख्यात । सिद्धि समीप ध्यानप्रद । ।२।। लाभतीर्थ बुद्धितीर्थ समीप 
असत । लाभप्रद तें अत्यंत । लाभतीर्थासन्निध विलसत । मयूरतीर्थ 
सर्वश्रुत 113 1 त्यांत करितां स्नान । विविध मोह नाश पावून । लक्षाच्या 
समीप मौषक तीर्थ महान । स्नाने त्यांत अहंभाव हरे ।।४।। त्यापुढतीं 
मौठूलतीर्थ वर्तत । गार्त्समदतीर्थ त्यापुढें दिसत । शुकतीर्थ त्यानंतर 
असत । दत्तत्रेयतीर्थ त्यापलीकडे ।।५।। अन्यही गाणपत्यांची विविध | 
तीर्थे येथ असती मुक्तिप्रद । त्यांचें विस्तारप्रमाण विशद । सांगतों 
संक्षेपे विचक्षणहो ।।६।। दहा धनुष्यें विस्तार । गणेशतीर्थाचा जाणा 
समग्र । त्याच्या अर्धा विस्तार । सिद्धिबुद्धितीर्थांचा ।।७।। अन्य सर्व 
तीर्थाचें प्रमाण । एक धनुष्य परिपूर्ण । त्या त्या गुरूच्या शिष्यतीर्थाचें 
परिमाण । यवमात्र जाणा विबुध हो ।।८।। मयूरमूषकतीर्थाच्या 
पुळ्यांत । ब्रह्मप्रियतीर्थ ज्ञात । तैसेचि मोदाचें प्रमोदाचें असत । तीर्थ 
योगप्रियाचेही ।।९।। अन्य गणांची मुख्य तीर्थे असत । तेथेंच ह्या 
परिसरांत । गणेश तीर्थे तीं ज्ञात । ऐसें जाणा पंचदेवांनो ।।१०।। दोनशें 
धनुष्यें अंतरावर । कक्रतुंडादींची क्षेत्रं दक्षिणोत्तर । गणेशाचे नाना 
अवतार । त्यांचीहीं तीर्थे येथ असती ।।११।। तेथ क्रम आतां सांगेन । 
पूर्वभागीं गणेश्वर संस्थित महान । वक्रतुंड एकदंत महोदर शोभन । 
गजानन तैसा बल्लाळ ।।१२।। हेरंब विघ्नेश भालचंद्र ज्ञानेश शूर्पकर्ण 
मोदकर | चिंतामणि विनायक जे सुरेंद्र । विघ्नप बारा मुख्य असती 
।1१३।। जे पश्चिम भागीं स्थित । त्यांची नांवें आतां सांगत । लंबोदर 
विकट विघ्नेश प्रख्यात । धूम्रवर्णक महागणपति ।।१४।। 


मु. पु. खंड. ६ अ. २७ 


तैसाचि सिद्धिविनायक थोर । ढुंढीश लक्ष आशाप्रपूरक 
विघ्नहर | वरद महोत्कट उदार । ऐसे हे बारा विघ्नेश ।।१५।। 
अन्यही नाना अवतार । अंगुष्ठपर्वसमाश्चित सुंदर । ऐसें गणोशतीर्थ थोर । 
गणपप्रिय वर्णिलें मी ।।१६।। ऐशीं असंख्य तीर्थे असतीं । त्यांची अगण्य 
करण्या गणती । तरीही कांहीं यथामति । सांगतों भक्तियंत्रित मीं 
। । १७।। ऋषितीर्थापासून पुढें लागतें । चतुर्थीचे तीर्थ जें होतें । शुक्लकृष्ण 
गतीचें तें । स्नाें त्यांत चतुर्विध फळ ।1१८।। तदनंतर शमी मंदार 
तीर्थ उत्तम । नंतर दूर्वातीर्थ पांच धनुष्यें अनुपम । त्यांत स्नानें इच्छित 
लाभतें मनोरम । देवेशांनो सर्वदा ।।१९।। उत्तर तीरावरी जे असत । 
तें तीर्थ भैरवप्रिय ज्ञात । नग्नभैरव देवेश वसत । तेथ सदा भक्तिभावें 
।।२०॥। त्या नग्नभैरव तीर्थात । स्नान करी जो भावयुक्त | वासनोद्भव 
दुःख नष्ट होत । ततक्षणीं नरोत्तमांनो ।।२१।। द्वारकातीर्थ त्यापुढतीं | 
स्नानमात्रें त्यांत मुक्त होतीं । त्यापुढें अयोध्यातीर्थे असती । मथुरासंश्रित 
तीर्थ पुढें ।।२२।। त्यांत करिता स्नान । मुक्तिलाभ होऊन । लाभतें 
ईप्सित पावन | समस्तही सर्वकाळ ।।२३।। त्याच्या उत्तरेस प्रभास । 
तीर्थ जें स्नान केल्यास । रोगविनाश जीवितास । सद्य: सुखकर होत 
असे ।।२४।। तदनंतर पुष्करतीर्थ ख्यात । स्नान करितां पाप दूर होत । 
त्यापुढतीं कावेरिकातीर्थ ख्यात । स्नानमात्रें जें मुक्त करी ।।२५।। 
विष्णूच्या चोवीस कलात्मक । तीर्थे पापसंघांना दाहक । उत्तर तीरीं 
प्रतिष्ठित पावक | स्वयं विष्णु भगवान ।।२ ६।। ह्यांत स्नानमात्रें लाभत । 
वैष्णवपद भक्तांप्रत । भृगुतीर्थ वसले त्यापुढें असत । पुलहतीर्थ पापहर 
HOU त्यानंतर मुनिगणांची तीर्थे संस्थित । त्यांचेही विस्तार यांत 
सांगत । ऐका करोनि एकचित्त । वैष्णवतीर्थांचा महिमा ।।२८।। वैष्णव 
तीर्थे स्नानमात्रें होत । विष्णुलोकप्रद जगतांत । त्या त्या देवऋषींचीं 


पान ५७३ 


तीर्थे वर्तत । त्या त्या लोकांचीं दायक जगीं 1129 त्यांत लय पावतां 
मानव | शुक्लगतीनें मुक्ति अभिनव । मयूरक्षेत्र weed सर्वथैव | 
ब्रह्मकमंडलूत AMAA ।।३०।। त्या तीर्थाचा जाणा विस्तार । एक 
धनुष्यपर सर्वत्र । मुनिगणादींचीं तीर्थे अन्यत्र । अंगुष्ठपर्व मात्र जाणावी 
।।३ १।। सृष्टिनिर्माणप्रारंभीं जात । देवालयीं मुनि देवतीर्थे अवलोकत । 
तेथ स्वसिद्धीस्तव तप करित । सिद्धि लाभली तयांना ।।३२।। तेव्हां 
ती स्वस्थानी परत जातीं । परी कलांशें मयूरेशाजवळी वसती । म्हणोनि 
त्यांची गणती | अशक्य वाटे वर्णावया ।।३३।। सूक्ष्मचक्षूनें जाणावें । 
विस्तार तीर्थादिक पहावे । दक्षिण तटावरी विसावे । अवंतीतीर्थ 
देवमुख्यहो 11३ ४।। शुक्रतीर्थं अगस्त्यतीर्थं । सोमेश्वरतीर्थ पिशाचतीर्थ । 
यमतीर्थ नै%त्यतीर्थ । हंसतीर्थं तैसे भैरव ।।३५।। महातीर्थ रुद्रतीर्थं । 
रामेश्वर तीर्थ मल्लिकार्जुनतीर्थ । सीमा सांगतों उत्तरतीर्थ । ज्याप्रकारें 
वसलें असे 113611 विष्णु अवतारतीर्थ अप्सरातीर्थ । देवतीर्थ गंधर्व 
तीर्थ । इंद्रतीर्थ अग्नितीर्थं । विष्णुतीर्थं तदंतगम्‌ ।।३७।। दक्षिण तीरीं 
पापहर | अत्रीचें तीर्थ थोर । एक द्वितत्रितादि तीर्थ पापहर । गणपात्मक 
हीं असतीं 1136 11 त्यानंतर शंभूचें महातीर्थ । महेश्वरांनो सीमा स्थित । 
गणेशाच्या पूर्वभागं जीं विलसत । तीं तीर्थे येथवर वर्णिलीं ।।३९।। 
आतां पश्चिमादि भागांत । तीर्थे जीं येथ असत । सुरश्रेष्ठांनो देऊन 
चित्त | ऐका त्यांचें वर्णन ।।४०।। व्यासतीर्थ काशीतीर्थ । मायापुरी 
तीर्थ विरजकतीर्थ । कृत्तिवास त्र्यंबकेश शिवतीर्थ । वैद्यनाथादि 
कांचीतीर्थे असती ।।४१।। तदनंतर कैलासनाथतीर्थ । बारा महिन्यांची 
तीर्थे अद्धुत । मलमास तीर्थही येथ वर्तत । गणेशप्रिय हीं सारीं ।।४२।। 
देव गणेश्वर तपश्चर्ेनें निर्मित । गणेशपूजन मलमासांत । सर्वार्थसाधक 
निश्चित होत । ऐसें जाणा महेश्वरहो ।।४३।। तदनंतर शैवतीर्थे असत । 


मु. पु. खंड. ६ अ. २७ 


लक्ष्मीतीर्थ सरस्वती तीर्थ । विष्णुकांचीचेंही तीर्थ । कौमारीतीर्थ तदनंतर 
।।४४।। वाराहीचें तीर्थ ऐंद्री तीर्थ । वैष्णवी तीर्थ माहेश्वरी तीर्थ । ब्रह्मी 
तीर्थ रक्तदंता तीर्थ । तदनंतर तीर्थ वसिष्ठाचें ।।४५।। पौलस्य तीर्थ 
अंगिरस तीर्थ 1 कण्वतीर्थ जैमिनीचें तीर्थ । मेधातिथि तीर्थ रक्तदंता 
तीर्थ । तीर्थ त्यापुढे माधांत्याचें ।।४६।। ययातितीर्थ नहुषतीर्थ । ga 
भारद्वाजतीर्थ । जामदग्न्य तीर्थ गौतम तीर्थ । तीर्थ तदनंतर पांडवांचें 
।।४७।। वरूणतीर्थ मारुततीर्थ । पितृतीर्थं गयातीर्थं । गया गदाधरासवें 
वसत । तेथे देवी प्रसन्न ।।४८।। उभयतीर निवासी जन । तिजमुळें 
होती ब्रह्मपरायण | तेथ करितां पिंडदान । ब्रह्मभूत पितामह होती ।।४९।। 
bara अन्यही पितर । ऋणमुक्त होती सर्व सत्वर । तो भक्त 
पावे गति थोर । परम ब्रह्मदायक जो ।।५०॥।। ह्या पुढतीं मुनितीर्थ 
अपार । त्यांचें वर्णन अशक्य खरोखर | भैरवतीर्थ स्कंदतीर्थ नंतर । 
नागेश तीर्थ येथ असे ।।५१।। तदनंतर रुद्र तीर्थ । तैसेचि संस्थित 
वसुतीर्थं । पार्वती तीर्थ धनपति तीर्थ । साध्यांचें तीर्थ तदनंतर ।।५२।। 
शक्तितीर्थ महेशांनो असत । दक्षिणतटीं सीमारूप ख्यात | आतां उत्तर 
तीरावरीं वसत । व्यासतीर्थे अन्यही ।।५३।। व्यासतीर्थासमीप असत | 
ब्रहमदेवाचें तीर्थ प्रख्यात | सर्वपापप्रणाशक ज्ञात | महान तीर्थ ब्रह्म्याचें 
।।५४।। कर्मतीर्थ अग्नितीर्थं । द्वादश आदित्यांचीं तीर्थे ख्यात । 
शिवकांची तीर्थ सूर्य तीर्थ । सर्वरोगसंहारक जें ।।५५।। पूर्णाचें पूर्ण 
भावतीर्थ । ग्रहतीर्थ दिक्पाल तीर्थे अमित । देवयक्ष राक्षसांची असत । 
असंख्य तीर्थे या क्षेत्रांत ।।५६।। महाकालीचे तीर्थ नरसिंहाचें तीर्थ । 
शाकंभरी तीर्थ चामुंडा तीर्थ । त्रिपुरातीर्थं येथ असत । महामायायुत 
शक्तितीर्थे ।।५७।। चौसष्ट योगिनींचीं तीर्थे संमत । योगद परदेहजक 
तीर्थे वर्तत । तदनंतर नैष्रुवतीर्थ देवल तीर्थ । मार्कडेयतीर्थ त्यानंतर 


पान ५७४ 


।।५८।। भैरवतीर्थ काळभैरवतीर्थ । क्रतुमुख्य प्रजापतींचीं तीर्थे 
असंख्यात । त्यापुढती रैवतकतीर्थ ज्ञात । योगमय जें परम असे ।।५९।। 
जडभरततीर्थ योग सिद्धिप्रद । ओंकारनादतीर्थ कीतिद । विद्याधरतीर्थ 
कलाप्रद । त्यापुढतीं पैशाच मोचनतीर्थ ।।६०।। तदनंतर धर्मतीर्थं 
अश्चिनीचें तीर्थ । शेष नागादिकांचेंतीर्थं । शंभर तीर्थे हीं यथार्थ । तदनंतर 
महातीर्थ गाईंचें ।।६१।। त्यापुढती सनकादींचीं तीर्थे । चौदा मनूंची ही 
सुतीर्थे । महाशक्तीचें अमिताचें ही तीर्थे । दक्षादींची तैसीच ।।६२।। 
मातृगणांचीं तीर्थे असती । साठ दक्षकऱ्यांची तीर्थे विलसती । त्यानंतर 
गंधर्वतीर्थे वर्तती । गुह्यकतीर्थे त्यापुढती ।।६३।। बिभीषणतीर्थ रावण 
तीर्थ । श्वेतकेतुतीर्थ उद्दलकतीर्थ । राक्षसतीर्थ अष्टावक्रतीर्थ । वैश्वदेवतीर्थ 
तदनंतर ।।६४।। सनकादींची तीर्थे वर्तत । धीमान card तीर्थ 
प्रख्यात । मारीच मौदूलादींची तीर्थे विलसत । त्यानंतर तीर्थे पांडवेशांची 

।।६५।। दुर्वासतीर्थ दत्ततीर्थं । विधानतीर्थ हनुमंततीर्थ । सुग्रीवतीर्थ 
जांबवनतीर्थ । बलितीर्थ तें त्यापुढती ।।६६।। वालखिल्यतीर्थ 
गालवतीर्थ | विश्वामित्रतीर्थ त्रिशिरसतीर्थ । मृकंडतीर्थ दधीची 
तीर्थ । किनरतीर्थ तदनंतर ।।६७।। साध्यतीर्थ कामधेनु अदितीतीर्थ । 
अमिततीर्थ ईश्चाकुतीर्थ । गार्ग्यतीर्थ मांडूकतीर्थं । धौम्यतीर्थ तदनंतर 
।।६८।। वाल्मीकतीर्थ जैमिनीयतीर्थ । वाचक्नवी तीर्थ मंकणकतीर्थ । 
प्रल्हादतीर्थ दधीचितीर्थ | उपमन्युतीर्थं तदनंतर ।।६९।। वैशंपायनतीर्थ 
जानकीतीर्थ । पर्वततीर्थ पैलतीर्थ । लोमेशतीर्थ विभांडतीर्थ । 
ऋष्यशृंगतीर्थ तदनंतर ।।७०।। त्यानंतर मुनिगणांचीं तीर्थे असंख्यात । 
अश्वत्थामातीर्थ कृपाचार्यतीर्थ । वराहतीर्थ भूमितीर्थं । प्रकृतिपुरुषतीर्थ 
महापत्यातीर्थ तैसे ।।७१।। सीमेवरी तें असत । ऐसी महेश्वरांनो मुख्य 
तीर्थे ज्ञात । संक्षेपे कथिलीं तुम्हांप्रत । सेवा ती त्या त्या दिनविशेषीं 
मु. पु. खंड. ६ अ. २७-२८ 


